इंदापूर, जि. पुणे येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र 
न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर 
यांची स्थापन करणे व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: न्यास्थाप-०८२४/प्र.क्र.२०४ /कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा :-१. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.80/0/॥-१२२३ of १९८७/१७४९/४०२३६,दि.०९.०८.२०२४ 
२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचे पत्र क्र.0.०.961 /५१९०/२०२४,दि.०६.०८.२०२४ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क.दि.२७.४.२०२२. 
४. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. एचसीटी-१२२२/८३८/प्र.क्र.१४३/कार्या.३,दि.६.२.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ४/४/२००७ च्या मानक प्रारुपानुसार (Standard Format) राज्यात 
विविध ठिकाणी नवीन न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची संख्या किमान ५०० 
असावी, तसेच पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांची 
उपलब्धता असावी. मा. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने इंदापूर, 
जि. पुणे येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) यांची स्थापना 
करण्यास मा. उच्च न्यायालयाच्या “नवीन न्यायालय स्थापना समितीने” मान्यता दिली आहे. शासन निर्णय, 
विधि व न्याय विभाग दि. ६/२/२०२४ अन्वये राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची नवीन २८६३ नियमित पदे व 
त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची ११०६४ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ५८०३ मनुष्यबळांच्या 
सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून इंदापूर, जि. पुणे येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय 
वरिष्ठ स्तर यांची स्थापना करण्याची व उपरोक्त मंजूर पदांमधून सदर न्यायालयासाठी पदे उपलब्ध करुन 
घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, दि.६/२/२०२४ अन्वये महाराष्ट्र राज्यात न्यायिक 
अधिकाऱ्यांची २८६३ नियमित पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृदांची ११०६४ नियमित पदे 
निर्माण करण्यास व ५८०३ मनुष्यबळांच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्दारे सेवा घेण्यास, संबंधित न्यायालय सुरु 
होण्याच्या दिनांकापासून मान्यता देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून इंदापूर, जि. पुणे येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय 
वरिष्ठ स्तर ही दोन न्यायालये स्थापन करण्यास व त्यासाठी आवश्‍यक असणारी खालील TATA 
दर्शविण्यात आलेली पदे उपरोक्त दि.६/२/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 
पदांमधून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप-०८२४/प्र.क्र.२०४ /कार्यासन ११ 


जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय 


नियमित पदे (अस्थायी) 


अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
र्ष जिल्हा न्यायाधीका व | Pay in Judiciary Services 1 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
२ अधीक्षक एस-१६: ४४९००-१४२४०० fee ose 
3 सहायक अधीक्षक एस-१५-४१८००-१३२३०० शिळा 
४ लघुलेखक ग्रेड-१ एस-१७ : ४७६००-१५११०० fits 
षु वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० 8 
६ कनिष्ठ लिपीक एस-६: १९९००-६३२०० ९ 
७ बेलिफ एस-६: १९९००-६३२०० ३ 
एकूण २० 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या सेवा 
अ.क्र. । पदनाम पदसंख्या 
Pe =) वाहन चालक [sas 
2 पुस्तक बांधणीकार पिके 
शिपाई २ 
४ पहारेकरी eas 
4 सफाईगार [pe esd 
एकूण & 
शासकीय अभियोक्ता कार्यालय 
नियमित पदे (अस्थायी) 
अ.क्र. । पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
धिक लघुलेखक ग्रेड-३ एस-१४:३८६००-१२२८०० |” a 1) 
२ वरिष्ठ लिपिक एस-८: २५५००-८११०० i र. /| 
३ कनिष्ठ लिपीक एस-६: १९९००-६३२०० शिळ लका 
एकूण ३ 
बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या सेवा 
अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या 
१ शिपाई १ 
एकूण १ 
दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर 
नियमित पदे (अस्थायी) 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
वि दिवाणी न्यायाधीठा वरिष्ठ | Pay in Judiciary Services ae 
स्तर 
२ अधिक्षक एस-१६-४४९००-१४२४० शकि 
३ सहायक अधीक्षक एस-१५-४१८००-१३२३०० a अ. 1 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप-०८२४/प्र.क्र.२०४/कार्यासन ११ 


४ लघुलेखक ग्रेड-२ एस-१५-४१८००-१३२३०० a गी 
षु वरिष्ठ लिपिक एस-८-२५५००-८११०० २ 
६ कनिष्ठ लिपीक एस-६-१९९००-६३२०० ८ 
9 मुख्य बेलिफ एस-८-२५५००-८११०० aa 
ह बेलिफ एस-६-१९९००-६३२०० 4 

एकूण २० 


बाह्ययंत्रणेद्ठारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या सेवा 


अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या 

ia | शिपाई २ 

२ पहारेकरी pt 

3 सफाईगार ae 
एकूण | ok 


बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७/४/२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता संबंधित न्यायालयाने घ्यावी. 


२. उपरोक्त नमूद पदे ही भरण्यात आलेल्या दिनांकापासून प्रथमत: दि.२८/२/२०२५ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत असून सदर अस्थायी पदांना दि.२८/२/२०२५ नंतर मुदतवाढ घेणे 
आवर्यक राहील. 


३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, 2098, न्यायदान,१०५ , जिल्हा व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२) (09) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२) (दत्तमत) (अनिवायी” या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


8, सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र.११४९/व्यय 
५,दि.०३/१०/२०२४ अन्वये तसेच दि. ०४/१०/२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००८१२१६४२९७१२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
V | L A S V A S A N T ON: /ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
92042beSb12 
er 


GAIKWAD 
(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार- नि- सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


qo, 
११: 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


मा. उपमुख्यमंत्री , (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र शासन यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री , (विधि व न्याय) महाराष्ट्र शासन यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

प्रबंधक (निरीक्षणे- १) , मा.उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. पुणे 

उप कोषागार अधिकारी, इंदापूर, जि.पुणे 

वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-५/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 


कार्यासन-३,१३,२०,२३ व २४, विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


निवडनस्ती. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यास्थाप-०८२४/प्र.क्र.२०४/कार्यासन ११ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


